सन २०२४-२५ मध्ये कृषि यांत्रिकीकरण उप 
अभियानांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-कृयांयो-४५२४/प्र.क्र.१५०/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २० जून, २०२४ 


संदर्भ -: 
१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या संकेत स्थळावरील राष्ट्रीय शाश्वत शोती 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचना. 
२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४ 
३. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषि व शहोतकरी कल्याण विभागाचे पत्र 
क्र. 9-9/2028-RKVY, दिनांक १४.५.२०२४ 
४. कृषि विभाग शासन पत्र क्रमांक CSS २०२४/७.३.१२/२-॥ दिनांक १३.०५.२०२४ 
५. कृषि विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृयांयो-२०२४/प्र.क्र.१२८/८-अ, दि. २८.०५.२०२४. 
६. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२४ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०३.०६.२०२४ 
७. संचाळक (नि. व UA), कृषि आयुक्तालय यांचे पत्र क्र. कृ.यां.उ.अ./गुनि- 
५/नक्र.२१२/२०२४-२५/१५८०५/ २०२४, दि. १४.०६.२०२४ 


प्रस्तावना : 

राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप 
अभियानांतर्गत एकूण आठ घटक असून घटक क्र. १ व २ हे नवीन तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या 
संयंत्रांची प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण व चाचणीबाबत आहेत. घटक क्र. १ व २ यासाठी केंद्र हिऱ्याचे 
प्रमाण १०० टक्के आहे. उर्वरित ६ घटकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधी हिळ्याचे प्रमाण 
६०:४० असे आहे. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कॅफ्टेरिया अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान 
समाविष्ट केल्यामुळे ८९४४ च्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळीळ SLSC च्या दिनांक 
०३.०५.२०२४ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिल्याप्रमाणे केंद्र हिस्सा रु.१४३७५.०० लाख व 
त्यासाठीचा पूरक राज्य हिस्सा रु.९५८३.३३ लाख याप्रमाणे एकूण रु.२३९५८.३३ लाख निधीच्या 
वार्षिक कृती आराखडयास सं.क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भ ६ अन्वये कृषि यांत्रिकीकरण अभियानासाठी सन २०२४-२५ करिता 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत केलेला केंद्र हिस्सा रु. २२६६.०० लाख त्यास समरुप राज्य 
हिस्सा रु.१५१०.६६६६७ लाख निधी असे एकूण रु. ३७७६.६६६६७ लाख इतका निधी आयुक्‍त 
(कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-४५२४/प्र.क्र.१५०/८-ओ 


शासन निर्णय : 

१. सन २०२४-२५ मध्ये कृषि यांत्रिकीकरण उप-अभियानाच्या अंमलबजावणीकरिता 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा रु. २२६६.०० लाख (रुपये बावीस कोटी सहासष्ट 
लाख फक्त) त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु. १५१०.६६६६७ लाख (रुपये पंधरा कोटी दहा 
लाख सहासष्ट हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) असे एकूण रु. ३७७६.६६६६७ लाख इतका 
(रुपये सदतीस कोटी शहात्तर लाख सहासष्ट हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) निधी 
आयुक्त, कृषि यांना वितरित करण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला उपरोक्‍त निधी खालील लेखाशिर्षाखाली चालू वर्षी 
अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


केद्र राज्य 
मागणी क्रमाक:- Sl-3 मागणी क्रमाक:- Sl-3 
२४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 
(००)११३-कृषि अभियांत्रिकी (००)११३-कृषि अभियांत्रिकी 


(००) (०८) कृषि उन्नती योजना कृषि । (००) (१६) कृषि उन्नती योजना कृषि 
अभियांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), | अभियांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१ 2493) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२४०१ ८७३६) 

३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 


३. या उप-अभियानाकरीता वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने वार्षिक कृति आराखड्यात 
मंजूर केलेल्या बाबींवर खर्ची टाकावा तसेच, अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांना महा- 
डीबीटी प्रणालीद्वारे आधारसंलग्न बँक खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणालीव्दारे जमा करावी. 


४. सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, अल्प व 
अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १.२५ लाख यापैकी जे कमी 
असेल ते आणि इतर शोतकऱ्यांसाठी ४०% किंवा रु.१ लाख यापैकी जे कमी असेल ते 
याप्रमाणे अनुदान देण्यात यावे. 


५. इतर यंत्र/अवजारांच्या बाबतीत केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचना, अटी व ada काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


६. सदर निधी खर्च करतान तो विहित कार्यपघ्दती अनूसरून सर्व वित्तीय 
कायदे/प्रक्रियाचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादे/0./.७. तत्वानुसार/ प्रचलित शासन 
निर्णय/ नियम/ परिपत्रक/तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च 
करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही 
शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित 
क्षेत्रिय कर्यालयाची राहील. 


७. कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी, संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), 
कृषि आयुक्तालय यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन उदिष्टनिहाय 
अंमलबजावणी विषयक सविस्तर सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. केंद्र 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-४५२४/प्र.क्र.१५०/८-ओ 


शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा मासिक 
अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखे पर्यंत केंद्र शासनास सादर करावा. 


८. सदर अभियानाकरिता वितरित केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्‍त 
(कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून आणि सहाय्यक संचालक 
(लेखा-१) कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि. १ एप्रिळ, २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी adit 
पूर्तता करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२०११३४२२९९०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


MAHENDRA 
SOPAN GHADGE 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 
प्रति-: 
१. मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. अ.मु.स.(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
३. अ.मु.स.(नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
५. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. सर्व संचालळक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१. 
७. विभागीय कृषि सह संचाळक (सवी. 
८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी. 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता). 
१०.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.नियोजन विभाग (का-१४३१) AQAA, मुंबई-३२. 
१२.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
१३.निवड नस्ती (कार्यासन -८ ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


